महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोगय सेवा गट-अ 
वेतन बँड १५६००-३९१०० + ग्रेड पे ५४०० 
सवंर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 
सन २०१८ - सर्वसाधारण सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१०९/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रूग्णालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १९ मार्च,२०१८ 


वाचा 
१) सन २००६ चा महाराष्ट्र बदली अधिनियम क्र.२१ दि.१२/०५/२०१६ 
२) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१४/मुस-३४/ प्र.क्र.३७९ 
/१२,दि.११/०२/२०१५ 
3) शासन निर्णय क्रमांकः बदली १३१४/प्र.क्र.५१९/सेवा-२, दिनांक-३०/११/२०१६ 
शासन परिपत्रक 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेव गट अ (वेतन बँड १५६०० ते ३९१०० + ग्रेड पे ५४००) मधील 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जिल्हयांतर्गत बदल्या करण्याचे अधिकार संदर्भाधिन क्रं. ३ येथील शासन 
निर्णयान्वये जिल्हाधिकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस प्रदान करण्यात आले आहेत. सदर 
अधिकारानुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना काही जिल्हयात महाराष्ट्र बदली अधिनियम 
२००५ व संदर्भाधिन शासन परिपत्रक दिनांक ११/०२/२०१५ मधील खालील तरतूदीचे उल्लंघन 
करण्यात आले असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. 


१) बदली अधिनियमातील नियम ४ (१ मध्ये नमुद केल्यानुसार नेमणुकीचा पदावधी (३ वर्षाचा 
कालावधी) पुर्ण केल्याखेरीज बदली प्राधिकाऱ्याने संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली करू नये. 


२) नेमणूकीचा पदावधी (३ वर्षाचा कालावधी) पुर्ण होणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 
अधिनियमातील नियम ४ (४) मध्ये नमुद केल्यानुसार वर्षातुन केवळ एप्रिल / मे महिन्यामध्येच 
कराव्यात. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१०९/सेवा-३ 


३) 


2. 


तीन वर्षाचा कालावधी पुर्ण नसलेल्या अधिकाऱ्यांची बदली करावयाची झाल्यास बदली 
प्राधिकाऱ्याने विशिष्ट कारण नमुद करणे व त्यास लगतच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याची सहमती घेणे 
आवश्यक आहे. 


वरील तरतुदींचे उल्लंघन करून अनेक जिल्हयांत गेल्या वर्षभरात कोणत्याही 


कालावधीत सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता न घेता तीन वर्षाचा कालावधी पुर्ण नसलेल्या अनेक 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अनेक न्यायालयीन 


प्रकरणे उद्भवली असून त्यामध्ये शासनाला न्यायालयात शपथपत्र दाखल करावे लागले आहे. ही 


वस्तुस्थिती विचारात घेऊन सन २०१८ च्या बदल्या करताना खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी 
SAT सूचना सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना देण्यात येत आहेत.:- 


१) 


बदली अधिनियम २००५ मधील व दि.११/०२/२०१५ शासन परिपत्रकातील तरतुदी विचारात घेता 
१ एप्रिल ते १५ एप्रिळ वगळता उर्वरित कालावधीमध्ये वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (ग्रेड पे ५४००) 
यांच्या सर्वसाधारण बदल्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने करू नयेत. 


मध्यावधी बदल्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या ( शासनाच्या ) मान्यतेशिवाय जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखालील समितीने करू नयेत 


एका पदावर तीन वर्षापेक्षा कमी कालावधी झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या बदल्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेशिवाय ( शासनाच्या ) जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने करू 
नयेत. 


जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सन २०१८ च्या जिल्हयांतर्गत सर्वसाधारण बदल्या 
दिनांक १५ एप्रिल २०१८ पूर्वी कराव्यात तद्नंतर जिल्हाधिकार्‍यांना प्रधान केलेले सर्वसाधारण 
बदल्याचे अधिकार संपुष्टात येतील. 


वरील क्र. ४ नुसार केलेल्या कार्यवाहीबाबतची माहिती आदेशाच्या प्रतीसह शासनास 
दि.२०.०४.२०१८ पर्यंत ई-मेलवर तसेच टपालाव्दारे पाठवावी. दि. २०/०४/२०१८ पूर्वीच प्राप्त 
आदेशांच्या प्रती ग्राहय धरण्यात येणार असून तद्नंतर प्राप्त झालेले आदेश विचारात घेतले जाणार 
नाहीत. तसेच दि. २०/०४/२०१८ नंतर बदली करण्याची कार्यवाही अथवा बदली आदेश निर्गमित 
करू नयेत. 


जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एप्रिल महिन्यात बदल्या करतांना त्या वर्षाच्या दि. 
१ एप्रिल पूर्वी ३ वर्ष पूर्ण झालेल्या व विनंती केलेल्या वैद्यकीय अधिकारी यांच्याच बदल्या 
करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१०९/सेवा-३ 


७ जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या बदल्याबाबतची माहिती संबंधित 
विभागीय उपसंचालक यांनी सेवा तपशीलात भरून अद्ययावत असा सेवातपशील दि.२०.०४.२०१८ 
पूर्वी शासनास पाठवावा. 


a: संदर्भाधीन अधिनियम व सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकातील तरतूदींचे व 
उपरोक्त सूचनांचे काटेकोर पालन सर्व संबंधितांनी करावे. बदली अधिनियम २००५ व शासन परिपत्रक 
दि.११/०२/२०१५ मधील तरतुदीचे उलंघन झाल्यास तसेच त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास 
त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा शल्यचिकित्सक / जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे वर निश्चित 
करण्यात येईल. 


Ge सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥0/89[॥8.90०/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१९१३२४०३५२१७ असा 
आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Satish Hanmantrao Bhosale 
S at | S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
H postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a al aa a al t Ya O 2.5.4.20=4c0ff0607bc973d9663171bd9b8a9b9abs 
cb569b155f9653d1180a4549819299, cn=Satish 


B h 0538 le Hanmantrao Bhosale 


Date: 2018.03.19 16:55:21 --05'30' 
(स.ह.भोसले ) 
अवर सचिव, महारष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुकत, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई 
३. सर्व उपसंचालक आरोग्य सेवा. 
४. सर्व जिल्हाधिकारी. 
५. सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक. 
६. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 
७. निवड नस्ती (सेवा-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


